केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 


चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा 


प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. २७०.१३ कोटी) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र. ३९८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०२३ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 

३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- 33, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 

५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे 
आदेश क्र.मजीप्रा/मुअ(ना)/तांशा-१/८०८/२०२३, दिनांक ११ एप्रिल, २०२३. 

६. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक १८ मे, २०२३ रोजीच्या व राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू 
समितीच्या दिनांक ०५ जुले, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा VATA असून संदर्भाधिन क्र. ५ 
अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार 
त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक १८ मे, २०२३ रोजीच्या व राज्यस्तरीय उच्चाधिकार 
सुकाणू समितीच्या दिनांक ०५ जुले, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.३९८/नवि-३३ 
शासन निर्णय :- 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या रु. २७०.१३ 


०१. 


कोटी प्रकल्प किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात 
नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या 


वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 

(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प | hs शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या 
३३.३३%) ३६.६७%) ३०%) 
a -1 २ 3 8 षु 
चंद्रपूर 
महानगरपालिका हवर क, wee as 


०२. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


Amount in Rs. 


Description 


Head works 
Intake well 6 m. dia. 13.70 m. depth, 
1 C-main 1200 mm dia DI K-7 80 m. length 
Jack well 12 m. dia, 17.50 m depth, pump house 16 m. x 20 m. 
Approach Bridge 


72231325 


RW Pumping Machinery 
3 nos. 240 HP, 304 LPS, 31 m. Head 


3 RW Pumping Main 
1000 mm dia. ID MS 9.0 mm thick, length 500 Rmt. 


BPT 
5 lakh litter capacity, 13 mtr. Height 


27053824 


34708441 


13761543 


RW Gravity Main (HW to WTP) 
5 1000 mm dia. DI K-7 Length- 17.25 km. + 1000 mm MS 9 mm 
thick Length-0.5 km. 


| 6 | Water Treatment Plant capacity 53 MLD 


7 PW Pumping Machinary 
3 nos. 240 HP,304 LPS , 32 m. Head 


PW Pumping Main 
800 mm dia. MS 8 mm thick, L-150m 


584147646 


153793918 
63732039 


4158584 


7 Feeder Main (MBR to ESR) 

1000 mm dia MS 9 mm thick L-0.582 km 
1000 mm dia. DI K-7 L-0.196 km 

600 mm dia. DI K-7 L-0.058 km 

500 mm dia. DI K-7 L-0.057 km 

400 mm dia. DI K-7 L-2.526 km. 

300 mm dia DI K-7 L- 3.404 km. 


110857162 


Proposed MBR/OHT/ESR 

Prop. MBR Tukum 26 lakh litter capacity 30 mtr. hight 
10 Dumping Yard -20 lakh litter 22 m. hight 

Babupeth sump - 15 lakh litter 21 m. hight 

Abhyankar school-25 lakh litter 21 m. hight 


170549193 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.३९८/नवि-३३ 


Sr. 


No. Description Amount in Rs. 
Vrundavan colony-10 lakh litter 21 m. hight 
Bangali Camp - 25 lakh litter 20 m.hight 
Disribution Network, HSC & Consumer Metering 
1] 300 mm to 500 mm dia DI K-7 & 110 mm to 315 mm dia HDPE 6 785733347 
kg. Length - 129 km. 40000 HSC Connection with Mechanical 
Meter 
24*7 Distribution Area Tukum-1! & Tukum-2 
12 110 mm to 280 mm dia HDPE 6 kg. Length-5.9 km. 2004 HSC 84449195 
Connection with Mechanical Meter. 
Instrumentation & SCADA 
= Flow Meter 17 nos. & FCV 12 nos. 4:45. 
14 2 nos. Railway Crossing Pushing work 4820574 
15 Desilting & Existing 900 mm DI Connecting main work at Erai 545031 
Existing intake 
Miscellaneous Work 
16 Trial run for | year Permission Charges - National highway, Forest 63943200 
department, Railway crossing 
Total 2269601548 
GST 18% 408528279 
1% TS Charges 22696015 
Labour Insurance 1% on other CSR Items 439581 
Total Cost 2701265423 
Say Rs. 270.13 Cr 
a करण्यांत कार्यादेश दिनांका 
प्रकल पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून २४ महिने 
०३. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत चंद्रपूर 
महानगरपालिकेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी २४ महिने 
राहील. 
०४. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा चंद्रपूर महानगरपालिका राहील. 

४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा चंद्रपूर महानगरपालिकेमार्फत 
भरण्यात यावा. 

४.३ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

४.४ राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 


प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. 


पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या Usa देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 


पृष्ठ६षपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.३९८/नवि-३३ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


B.C 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


४.१२ 


४.१३ 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द 
करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन fesara निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ 
४० %) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या 
प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला 
जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या Peal सांगड 
(Convergence) घालणे आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून 
मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 
येणारा निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार 
आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी 
वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर चंद्रपूर महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात येईल. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास 
सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र 
हिऱ्याचा व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 
अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास 
सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात चंद्रपूर 
महानगरपालिकेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ६पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.३९८/नवि-३३ 


०५. 


सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक 
असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल. 

४.१४ राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा 
व्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले 
जाणार नाही. 

४.१५ सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

४.१६ प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता 
व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ 
दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 

४.१७ अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र. ०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

४.१८ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात 
यावी. 

४.१९ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत 
महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

४.२० चंद्रपूर महानगरपालिकेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर 
कोणत्याही योजनेतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या 
प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 

मार्गदर्शक सुचना चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.३९८/नवि-३३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९१८३१२५५४२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT ह 


o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
email=shrikant.andge@nic.in, c=US 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव,पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचाळक,नगरपंचायत प्रशासन संचाळनालय ,मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग. 

जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

जिल्हा प्रशासन अधिकारी, चंद्रपूर. 

आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर. 

निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ६पैकी६ 


